श्री.हणमंत औदुंबर मारनूर, सहायक नगर 
रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब / राजपत्रित) 
यांना सहजिल्हा निबंधक वर्ग-१, नागपूर 
शहर या कार्यालयातील सहायक नगर 
रचनाकार व जलसंपदा विभागातील सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (गट-ब) या पूर्वीच्या पदाची 
सेवा जोडून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेश क्र. नियुक्‍ती-१३२१/प्र.क्र.५१/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, चौथा मजला, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 94 मार्च, २०२१. 


(१) नगर विकस विभाग, शासन निर्णय क्र.टिपीव्ही-१२१४/७१/प्र.क्र.९/नवि-२७, दि.२१.०८.२०१४. 

(२) संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन आदेश क्र.आस्था/सनर-श्रे-१/ 
गट-ब/ ना.नि./प्रशा-१/४५३७, दि.२२.०८.२०१४. 

(3) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-२०१४/२३०/(प्र.क्र.४५/२०१४)/भाग-५/आ. 
(सअश्रे-२), दि.२४.१२.२०१४. 

(४ नगर विकास विभाग, शासन fief क्र.नियुक्‍ती-११२०/प्र.क्र.०२/२०२०/नवि-२७, 
दि.१८.०१.२०२०. 

(4) संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन आदेश क्र.आस्था/सनर/गट-ब/ 
स.से./प्रशा-१/३१३, दि.२०.०१.२०२०. 

(६) संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.आस्था/हऔमा/सेवाग्राह्य/ 
प्रशा-१/११२१, दि.२५.०२.२०२१. 

(७ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वेतन-१२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दि.२३.०३.१९९४. 

(८) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.आप्रयो-१०१२/प्र.क्र.9७१/सेवा-३, दि.१९.०१.२०१३. 


प्रस्तावना :- 


नगर विकास विभागाच्या संदर्भीय क्र.१ येथील दि.२१.०८.२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये, श्री.मारनूर 
यांची सहायक नगर रचनाकार (श्रेणी-१)(गट-ब)(वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड वेतन रु.४४००) या 
पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती करण्यात आली. 


२. तद्नंतर, जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय दि.२४.१२.२०१४ अन्वये, श्री.मारनूर यांची महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या अभियांत्रिकी सेवा परिक्षेद्वारे जलसंपदा विभागामध्ये रु.९३००- 
३४४००, ग्रेड पे रु.४४००/- या वेतनश्रेणीत सहायक अभियंता श्रेणी-२ या पदावर नियुक्‍ती झाली. 


३. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि.१०.०७.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये श्री.मारनुर 
यांना जलसंपदा विभागामध्ये सहायक अभियंता, श्रेणी-२ या पदावर रुजू होण्याकरीता दि.१३.०७.२०१५ 
A) रोजी कार्यमुक्त केले. तसेच, श्री.मारनुर हे जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता, श्रेणी-२ या 
पदावर दि.१४.०७.२०१५ (म.पू) रोजी रुजू झाले. 

४. नगर विकास विभागाच्या संदर्भीय क्र.४ येथील दि.१८.०१.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये श्री.मारनूर, 
सहायक अभियंता, श्रेणी-२ यांची सहायक संचालक, नगर रचना, सांगली येथे सहायक नगर रचनाकार, 
श्रेणी-१ (गट-ब)(राजपत्रित) या पदावर नियुक्‍ती झाली. 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-१३२१/प्र.क्र.५१/नवि-२७ 


५. संचालक, नगर रचना, पुणे यांच्या संदर्भीय क्र.६ येथील दि.२५.०२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
श्री.ह.औ.मारनूर, सहायक नगर रचनाकार यांचा पूर्वीच्या पदावरील सेवा नवीन पदावर ग्राह्य धरुन सुधारित 
वेतननिश्चिती तसेच पूर्वीच्या शासन सेवेतील सर्व लाभ मिळण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, श्री.ह.औ.मारनूर यांची पूर्वीच्या पदावरील सेवा नवीन पदावर ग्राह्य धरण्याबाबत व 
त्याअनुषंगाने, अनुज्ञेय लाभ मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन 
आदेशा देण्यात येत आहेत :- 


शासन आदेठा :- 


श्री.हणमंत औदुंबर मारनूर, सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब / राजपत्रित) यांना नगर 
विकास विभागातील सहायक नगर रचनाकार (गट-ब) या पदावरील दि.०९.०९.२०१४ ते दि.१३.०७.२०१५ व 
जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (गट-ब या पदावरील दि.१४.०७.२०१५ ते 
दि.३१.०१.२०२० या कालावधीची सेवा सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब / राजपत्रित) या सध्याच्या 
दि.०१.०२.२०२० रोजी पासूनच्या सेवेस जोडून देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२.  श्री.ह.औ.मारनूर, सहायक नगर रचनाकार यांची प्रथम नियुक्‍ती दि.०१.११.२००५ नंतरची 
असल्याने, त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (पूर्वीची नवीन “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना*) 
लागू राहील. 


३. श्री.ह.औ.मारनूर, सहायक नगर रचनाकार यांच्या वेतननिश्चितीबाबत वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्र.वेतन-१२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दि.२३ मार्च, १९९४ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ 
मधील नियम क्र. ११(२)(ए) मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. श्री.ह.औ.मारनूर, सहायक नगर रचनाकार यांची पूर्वीच्या पदावरील रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम, १९८१ च्या नियम २१ नुसार नवीन पदावरील रजेच्या हिशोबात जमा करण्यात यावी. 


५. सदरचा शासन आदे, वित्त विभागाच्या दि.२३.०३.१९९४ मधील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

६. सदर हासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०३१५१५४७५४९८२५ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by VJUAY KARBHARI 


CHAUDHARI 
Date: 2021.03.15 16:35:19 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्री.हणमंत औदुंबर मारनूर, सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब / राजपत्रित) 
(द्वारा संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे) 


प्रत - 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 


AN AD -0 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-१३२१/प्र.क्र.५१/नवि-२७ 


४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 
६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७. प्रधान सचिव (नवि-१), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सह संचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे. 
९. सहायक संचालक, नगर रचना, सांगली, शाखा. 
१०. निवडनस्ती / नवि-२७. 


KKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


